राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण 
निश्चित करण्यासाठी "अभ्यास समिती" 
गठीत करण्याबाबत- नवीन सदस्यांचा 
समावेठा 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. हसंप्र-२०२०/प्र.क्र. १६५/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :-१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. हसंप्र-२०२०/प्र.क्र. १६५/९-अओ, दि. ०७.०९.२०२० 
२. मा. मंत्री (कृषि) महोदय यांचे दि. २२.१०.२०२० रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना:- 

हळद लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत होतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेता हळद संशोधन 
व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी शासनास सल्ला देण्यासाठी दि. ०७.०९.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये एक अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर अभ्यास समितीमध्ये नवीन सदस्यांचा 
समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

हळद पिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्री पर्यंत शोतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन 
हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी मा. श्री. हेमंत पाटील, लोकसभा सदस्य, हिंगोली 
लोकसभा मतदारसंघ यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि. ०७.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या 'अभ्यास समिती' मध्ये पुढील सदस्यांचा नव्याने GATT करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 

णि मा. श्री. अमित सुभाषराव झनक, वि.स.स. (रिसोड, मालेगाव, जि. सदस्य 
अकोला) 

2 | ar. श्री. महेश संभाजीराजे re, वि.स.स. (कोरेगाव, जि. सातारा) सदस्य 

संशोधन संचालक, पंजाबराव देशमुख, कृषि विद्यापीठ, अकोला सदस्य 


४ श्री. सुभाष मोहिते, हळद उत्पादक शोतकरी प्रतिनिधी, मु.पो. सदस्य 
मोहिते वडगाव, ता. कडेगाव, जि. सांगली. 


५ | it. उदय बापट, उद्यान पंडीत शासन पुरस्कार प्राप्त शहोतकरी, सदस्य 
मु. पो. दिवेआगार, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 

६ श्री. जगन्नाथ यादवराव दुधे, प्रगतशील शोतकरी, मु. पो. सदस्य 
सोनवाडी, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद 

७ ।श्री. मोहन आसाराम मस्के, प्रगतशीीळ शोतकरी, मु. पो. सदस्य 


आखतवाडा, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः हसंप्र-२०२०/प्र.क्र. १६५/९-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०५१६१०५७९२०१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ashok Maroti 
Atram 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


me) 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -32 
मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -32 
मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
मा. श्री. हेमंत पाटीळ, लोकसभा सदस्य (हिंगोळी लोकसभा मतदारसंघ) तथा अध्यक्ष, हळद संशोधन व 
प्रक्रिया धोरण अभ्यास समिती. 
) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
) 
) 


Av AD 
«>> > "-<  १-< 


ee 


o~ 


4 


£33) 


८) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, हिंगोली. 
९) सर्व सन्माननीय समिती सदस्य, हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समिती 
१०) कार्यासन ९-जअ, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


